Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक २६ ] बुधवार , ऑगस्ट ३१ , २०१६/भाद्रपद ९ , शके १९३८ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १८ .०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
___ पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना 


त 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १४५ . 

सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल 


क्र . नासुप्र - ससंनर - २९८ - २०१६. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे तरतुदीनुसार नागपूर शहराकरीता तयार करण्यात आलेली सुधारित विकास योजना नगर 
विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस- २४९६-२६४३- सी . आर.-३०० ( ए)-९७- युडी-९, दिनांक ७-१- २००० नुसार भागशः मंजूर व क्रमांक 
टिपीएस - २४००- १६२८ - सी . आर.-२००- २०००-युडी-९ , दिनांक १० -९- २००१ नुसार अंतिमतः मंजूर करण्यात आलेली आहे . तसेच शासनाचे नगर 
विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस - २४०१-८५५ - सी . आर .- ७६- युडी-९ , दिनांक २७- २- २००२ अन्वये ७ योजनांकरिता नागपूर सुधार 
प्रन्यासला “नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून घोषित केलेले आहे व विषयांकित जागा या सात योजनेपैकी “ ग्रीन बेल्ट कंट्रोल स्किम अंतर्गत समाविष्ट आहे . 


नागपूर शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार खाली नमूद 
केल्याप्रमाणे फेरबदल करण्याचे नागपूर सुधार प्रन्यासने ठरविले आहे व उक्त प्रस्तावासंदर्भात नागपूर सुधार प्रन्यासचेविश्वस्त मंडळाने ठराव क्रमांक 
२५ - ११५८ , दिनांक ३१-५- २०१६ -सीई ( प्लॅनिंग) अन्वयेफेरबदलाची कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे . त्यानुसार विकास योजनेत सुचविलेले 
प्रस्तावित फेरबदल खालीलप्रमाणे आहे. 


अनु . क्र . 


खसरा क्र ./ मौजा 


अंदाजे क्षेत्र 


मंजूर सुधारित विकास 
योजनेप्रमाणे उपयोग 

( ४ ) 


म . प्रा . व न . र . अधिनियम , १९६६ 
चे कलम - ३७ नुसार प्रस्तावित उपयोग 

( ५ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


tica 


१७९ / १ वाठोडा 


२७६ 


कृषी 


निवासी 


ना - एक - अ - १ (१४२९ ) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ३१ , २०१६/भाद्रपद ९, शके १९३८ 


उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा नागपूर सुधार प्रन्यासच्या सहाय्यक 

|जाचे सर्व दिवशी कार्यालयीन वेळात जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे . तरी नागरिकांना 
सूचित करण्यात येते की , ही सूचना शासनाचे शासकीय राजपत्रात प्रकाशित झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे आत विकास योजनेतील उपरोक्त 
फेरबदलाच्या संबंधात ज्या लेखी सूचना किंवा हरकती सहाय्यक संचालक , नगर रचना, नागपूर सुधार प्रन्यासकडे प्राप्त होतील त्यावर नागपूर सुधार 
प्रन्यासकडून विचार होऊन नंतर फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल . 


नागपूर : 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१६ . 


डॉ . दिपक म्हैसेकर , 

सभापती, 
नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर . 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १४६ . 


BY CHAIRMAN , NAGPUR IMPROVEMENT TRUST 


Modification U /s 37 of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 
No. NIT - ADTP- 298- 2016. 

The Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provisions ofMaharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 have been sanctioned by Government vide Urban DevelopmentDepartmentNotification No. TPS - 2496 -2643-CR -300 (a ) 
97 -UD -9 , dated the 7th January 2000 and finally sanctioned by Government vide Notification No. TPS -2400 - 1628 -CR - 2000 -UD - 9 , 
dated the 10th September 2001 . Also Nagpur Improvement Trust has been declared as “ Planning Authority” for the seven 
Improvement Schemes being implemented by the Nagpur Improvement Trust vide Govt . Notification No. TPS - 2401 -855 -CR -76 
UD - 9, dated 27th February 2002. The said land falls in “Green Belt Control Scheme” within 7 schemes mentioned above. 

In the said Revised Sanctioned Development Plan , the Nagpur Improvement Trust is desirous ofmaking somemodification 
U /s - 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . Accordingly Nagpur Improvement Trust vide its Board 
Resolution No. 25 - 1158, dated 31-5 - 2016 -CE ( Planning ) has consented to make the aforesaid modification in Development Plan of 
Nagpur. The aforesaid modification proposed is as under. - 


Kh. No ./ 
Mouza 

( 2 ) 


No . 


Approximate 

Area 
( 3 ) 


User as per sanctioned 

M . R. D . P. 


Proposed Change U /s 37 of 
M . R. & T . P. Act, 1966 

( 5 ) 


( 4 ) 


H. A. 


1 


179 / 1 Wathoda 


2 76 


Agriculture 


Residential 


The Part Plan of Revised Development Plan ofNagpur showing the proposed modification is displayed in the Office of the 
Assistant Director, Town Planning, Nagpur Improvement Trust, Station Road , Sadar, Nagpur-440001 during office hours on all 
working days. The suggestions and objections ( in writing) which may be received by Assistant Director, Town Planning, 
Nagpur Improvement Trustin respect of the said modification to the Revised Development Plan within a period of onemonth from 
the date of publication of this notice in the Official Gazette will be considered . After hearing and final decision on objections, 
the said modification proposal will be submitted to theGovernment for sanction . 


Dr.DEEPAK MHAISEKAR , 


Nagpur : 
Dated the 22nd August 2016 . 


Chairman , 
Nagpur Improvement Trust, Nagpur. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED ATGOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


